महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश 
निर्मिती मंडळातील ज्ञानमंडळाच्या 
प्रशासकीय कामासाठी मंजूर 
करण्यात आलेल्या दोन कंत्राटी 
सहायक पदांचे एकत्रिकरण करुन 
त्यांचे रुपांतरण एका संगणक 
अधिकारी पदामध्ये करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विनिमं-२०२०/प्र.क्र.११८/भाषा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २८ जुले, २०२१ 


वाचा :- 
१) मराठी भाषा विभाग, area निर्णय क्र. विनिमं- २०१५/प्र.क्र.१७१/भाषा-२, 
दि. २३.०२.२०१६ 
२) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. विनिमं- २०१८/प्र.क्र.११०/भाषा-२, 
दि. २२.०२.२०१९ 


३) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे पत्र क्र. विनिमं-२०२०/ संगणक तज्ज्ञ/ 
FAYE १४९, दि.१२.०२.२०२१ 

४) वित्त विभागाचे पत्र क्र. पदनि-२०२१/प्र.क्र.३६/आपुक, दि.२०.०७.२०२१ 
प्रस्तावना :- 

मराठी विश्वकोशाच्या अद्ययावतीकरणासाठी ज्ञानमंडळे स्थापन करण्यास संदर्भाधीन क्र.१ च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर ज्ञानमंडळाच्या प्रशासकीय कामासाठी मानधन 
तत्वावर सहा सहायक पदांची निर्मिती सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत 
महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थामध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या ४५ ज्ञानमंडळाच्या 
माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या संकेतस्थळावर नोंदी प्रकाशित 
करण्याकरीता प्राप्त होतात. सदर नोंदी प्रकाशित करणे, संकेतस्थळावरील किंवा मोबाईल अँपवरील 
येणाऱ्या तांत्रिक अडचणीचे निराकरण करण्याकरीता तसेच शासनास तांत्रिक कामासंबंधीचा अहवाल 
सादर करण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञानाचे उत्तम ज्ञान असणाऱ्या संगणक अधिकाऱ्याची आवश्‍यकता 
निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय काम करणाऱ्या सहा सहायक पदांपैकी दोन कंत्राटी 
सहायक पदांचे एकत्रिकरण करुन त्यांचे रुपांतरण एका संगणक अधिकारी पदामध्ये करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः विनिमं-२०२०/प्र.क्र.११८/भाषा-२ 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळातील ज्ञानमंडळाच्या प्रशासकीय कामासाठी 
मानधन तत्वावर निर्माण करण्यात आलेल्या सहा सहायक पदांपैकी दोन सहायक पदांचे एकत्रिकरण 
करुन त्यांचे रुपांतरण एका संगणक अधिकारी पदामध्ये करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
बाह्ययंत्रणेद्वारे मानधन तत्वावर नियुक्‍त करावयाच्या सदर संगणक अधिकारी पदाची मुदत 
दि. 22.02.2022 पर्यंत राहील . 


सदर संगणक अधिकारी पदावर नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या Aa रु. ३०,०००/- (रु. तीस 
हजार फक्त) इतके मानधन अनुज्ञेय राहील. सदर मानधनाचा खर्च ज्ञानमंडळाच्या “ २२०५ ३२२३-३१ 
सहायक अनुदाने” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


बाह्ययंत्रणेद्दारे सेवा घेताना वित्त विभागाच्या दि. २७.१०.२०१०, दि. ०२.०२.२०१३, 
दि.०२.१२.२०१३, दि. ०२.०८.२०१६ व दि.३०.०९.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक 
सूचनांचे पालन करण्याची महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोडा निर्मिती मंडळाने दक्षता घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय दि. ०९.०६.२०१७ अन्वये गठित मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य 
प्रशासन विभाग व सचिव ( व्यय ), वित्त विभाग यांच्या उप समितीने दि.१९ जुन, २०२१ रोजीच्या 
बैठकीत दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७२८१५५२२९८७३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajashri Uday Bapat 
DN: , o=Government Of 


Rajashri Uday ** ha 


‘alCode=400032, st: 


guage Department, post ९5. 132, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=Oabe21e41785319194707f89dc0e9ab5 156282f4a899 


52d9774a26fade7 11538, 
serialNumber=2976929866c57c5b5b45c06bbd6c5983fe47bad 
a a t 04262c22cb9ec519621a4899F, cn=Rajashri Uday Bapat 
Date: 2021.07.28 15:58:54 +05'30' 
(राजश्री बापट) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर, 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई, नागपूर, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विनिमं-२०२०/प्र.क्र.११८/भाषा-२ 


४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

६. अवर सचिव, आपुक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. मंत्री (मराठी भाषा), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. राज्य मंत्री (मराठी भाषा), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान सचिव (मराठी भाषा), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.सह सचिव (मराठी भाषा), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
११.संग्रहार्थ ( भाषा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


